j कुष्ठरोग नियंत्रण पथके व रुग्णालये 
कार्यक्रम (लेखाशिर्ष २२१० ०६६५) अंतर्गत 
(०१) वेतन या बाबीसाठी सन २०२२-२३ 
पुरवणी मागणी अंतर्गत मंजूर अनुदान 
उपलब्ध करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०२२/प्र.क्र.४००/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला,मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: २४ फेब्रुवारी,२०२३ 


वाचा - 
१) सार्वजनिकआरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.६२/आ-३ दि.२३.०३.२०२२ 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्र.सहासंअवप्र/कक्ष६०/ 
पाअपुमा०६६५/२१०९२-१०४/२२ दि.१६.११.२०२२ 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्र.सहासंअवप्र/कक्ष६०/ 
हिअधि.पुमा.अनुमा/२८५/२३ दि.०५.०१.२०२३ 

प्रस्तावना- 

कुष्ठरोग नियंत्रण पथके व रुग्णालये कार्यक्रम (लेखाशिर्ष २२१० ०६६५) अंतर्गत डॉ. बंदोरबाला 
कुष्ठरोग रुग्णालय कोढवा, पुणे हे ३५० खाटा मंजूर असलेले रुग्णालय आहे. सदरील रुग्णालयात 
पहारेकरी, सफाईकामगार, धोबी पदे मंजूर करण्यात आलेली नसल्याने कुष्ठरोग रुग्णांसाठी वस्रधुलाई, 
स्वच्छतासेवा, सुरक्षा सेवा करार पध्दतीवर घेतलेल्या आहेत. सदर सेवांसाठी अनुदान उपलब्ध नसल्याने 
कंत्राटदारांची देयके अदा करण्यासाठी तसेच संदर्भिय क्र. १ अन्वये नवीन आहार सुविधांना मान्यता प्रदान 
करण्यात आल्यामुळे आहार बाबीसाठी अनुदान उपलब्ध नसल्याने, कंत्राटी सेवा व आहार खर्च या दोन्ही 
बाबींसाठी सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये कुष्ठरोग नियंत्रण पथके व रुग्णालये कार्यक्रम (लेखाशिर्ष २२१० 
०६६५) खाली बाब १०-कंत्राटी सेवा उद्दिष्टांतर्गत रु.२,७५,६०,०००/-व बाब १९- आहार खर्च या 
उद्दिष्टातंर्गत रु.१,१०,८२,०००/- असे एकूण रुपये ३,८६,४२,०००/- (अक्षरी तीन कोटी शहाऐंश्ी लाख 
बेचाळीस हजार रुपये फक्त) इतक्या निधीची पुरवणी मागणी विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेान २०२२ मध्ये 
सादर करण्यात आली होती. सदरची रुपये ३,८६,४२,०००/- (अक्षरी तीन कोटी शहाएंशी लक्ष बेचाळीस 
हजार रुपये फक्त) रक्कमेची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कुष्ठरोग नियंत्रण पथके व रुग्णालये कार्यक्रम (लेखाशिर्ष २२१० 
०६६५) खाली बाब १०-कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद रु. ११०.५० लक्ष पैकी 
रु. ६१.४५ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. उर्वरित रु. ४४:२० लक्ष व सन २०२२ च्या हिवाळी 
अधिवेशनात पुरवणी मागणीव्दारे उपलब्ध झालेला अतिरिक्त निधी रु. २७५.६० लक्ष असे एकूण रु. 
३१९.८० लक्ष निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०२२/प्र.क्र.४००/आरोग्य-५ 
Sane gore te Won war FETT NG AT ST SS 2022-23 UT नियंत्रण व 
२२१० ०६६५) खाली बाब १९- आहार खर्च या उद्दिष्टांतर्गत एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद रु. ९३.८० लक्ष 
पैकी रु. ३५.१४ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. उर्वरित रु. ३७.५० लक्ष व सन २०२२ च्या 
हिवाळी अधिवेदानात पुरवणी मागणीव्दारे उपलब्ध झालेला अतिरिक्त निधी रु. ११०.८२ लक्ष पैकी ५०% 
रु. ५५.४१ लक्ष असे एकूण रु.९२.९१ लक्ष निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. 
सदरचा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कुष्ठरोग नियंत्रण पथके व रुग्णालये कार्यक्रम (लेखाशिर्ष २२१० 
०६६५) खाली बाब १०-कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत रु. ३१९.८० लक्ष निधी व कुष्ठरोग नियंत्रण पथके व 
रुग्णालये कार्यक्रम (लेखाशिर्ष २२१० ०६६५) खाली बाब १९- आहार खर्च या उद्दिष्टांतर्गत रु. ९२.९१ लक्ष 
निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५८/२०२३/व्यय-१३ दिनांक 
०६.०२.२०२३ अन्वये दिलेले मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०३१९१४००९२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KIRANKUMAR = 
VASANTRAO WAHUL [a 
(किरण वाहुळ) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. प्रधान सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (सवी, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई. 
५. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई/पुणे 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), पुणे-१. 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 
१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
११. वित्त विभाग, (व्यय-१३),(अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती 
पृष्ठ २ पैकी २ 


